महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन आदेडा क्रमांक : न्यायाप्र-४२२०/प्र.क्र. १०६/ ना.पु.१५. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक : २५ मे, २०२१. 


वाचा:- १) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार 

पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५. 

२) श्री. राजु बाबुराव पळसकर यांच्या बदलीबाबतचा विभागाचा शासन Beal क्र. बदली- 
२३२०/प्र.क्र.८२/ना.पु.१५, दि.३१.७.२०२०. 

3) श्रीम. सुरेखा रविंद्र चव्हाण यांच्या बदळीबाबतचा विभागाचा शासन आदेशा क्र. बदली- 
२३२०/प्र.क्र.८२/ना.पु.१५, दि. १०.०८.२०२०. 

४) मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई यांचा आदेश, दि.०५.०३.२०२१. 

५) श्रीम. सुरेखा रविंद्र चव्हाण यांच्या पुनर्स्थापनेबाबतचा विभागाचा समक्रमांकाचा शासन आदेशा 
दि. २५.०३.२०२१. 


प्रस्तावना : 

श्रीम. सुरेखा रविंद्र चव्हाण, शिधावाटप अधिकारी यांची मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल मूळ अर्ज क्र.४३४/२०२० मधील पारित आदेशानुसार संदर्भ क्र.५ 
येथील आदेशान्वये शि.का.क्र.३६ फ या पदावर पुनर्स्थापना करण्यात आलेली आहे. तसेच, संदर्भ क्र. 
५ येथील आदेशान्वये श्री. पळसकर यांच्या बदळीबाबतचा दि. ३१.७.२०२० रोजीचा आदेशा रद्द 
करण्यात आला आहे. 


शासन आदेठा 


श्री. राजु बाबुराव पळसकर, शिधावाटप अधिकारी यांची मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण, मुंबई यांच्या दि.०५.०३.२०२१ रोजीच्या आदेशानुसार शिधावाटप अधिकारी, शि.का.क्र. 
१३ अ- माझगाव या पदावर पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


2. सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०५२५१७०४४७१३०६ असा आहे. सदर आदेशा 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Asmita Ravindra 
Patil 


(अस्मिता पाटील) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
श्री. राजू बाबुराव पळसकर, शिधावाटप अधिकारी. 
(यांना नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई यांच्यामार्फत ) 


प्रत:- 
१) नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा,मुंबई. 


शासन आदेशा क्रमांकः न्यायाप्र-४२२०/प्र.क्र. १०६/ ना.पु.१५ 


उपनियंत्रक शिधावाटप, आस्थापना. 

उपनियंत्रक शिधावाटप, अ परिमंडळ. 

महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई . 

महालेखापाल-१ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय, मुंबई. 

खाजगी सचिव, मा. मंत्री (अ.ना.पु. व ग्रा.सं.) यांचे कार्यालय. 

खाजगी सचिव, मा. राज्यमंत्री (अ.ना.पु. व ग्रा.सं.) यांचे कार्यालय. 

सचिव, अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय यांचे स्वीय सहायक. 
qo) निवडनस्ती, नापु-१५. 


२ 


AN 


oC 


लर 


4 


an 


S 


eS 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


2) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


